Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ५४( २) ] 


शनिवार , नोव्हेंबर ३० , २०१ ९ / अग्रहायण ९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये १८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर 

विभागीय 


पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १- अ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ.क्र . १७१. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक रानिआनप-२०१९ /प्र.क्र .०७/ का -६ , दिनांक २५ सप्टेंबर , २०१९ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे 

सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० ( १) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे 
गडचांदूर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गाय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० , पोट -कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. 

त्यास अनुसरून गडचांदूर नगर परिषदेच्या प्रभाग 
रचनेबाबत आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वंकष विचार करून मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नागपूर यांचेपत्र क्रमांक एमयुएन १९(३) 
कावी २७३-२०१९ , दिनांक २७-११-२०१९ अन्वये नगर परिषद , गडचांदूर यांच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता प्राप्त आहे . मी , कुणाल खेमणार , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट-कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नविशा- नि - कावि- ४५-२०१९. 


मा . विभागीय तथा प्रादेशिक संचालक , 

नागपूर 

यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन -१९( ३)-कावि -२७३-२०१९ , दिनांक २७-११-२०१९ अन्वये नगर 
परिषद, गडचांदूर च्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 


१७ 


ना .- एक - अ-१ ( १७२८ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३० , २०१९/ अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४१ 


( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


३ 


२ 


( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


५ 


९ 


२ 


१ 


بہ 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय 
यांच्यासाठी राखून 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ) (ब ) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 

व नागरीकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

३ 
( अनुक्रमांक ( ३) समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा ( ४ ) समोरील 

नमूद 
२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप -२०१९-प्र.क्र . ७- का -६ , दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०१९ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १० , पोट -कलम (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , कुणाल खेमणार , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त गडचांदूर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गातील 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


केलेल्या जागा ) 


३ . 


अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर, पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


क्रमांक 


प्रभागाचे प्रभागाची जागा 

नाव , एकूण क्रमांक 
असल्यास 

लोकसंख्या , 
अनुसूचित जातीची 

लोकसंख्या , 
अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती, किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे ( अनु . जाती/ अनु . जमाती/ 

नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 

धरुन ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


३४४२, 


१ - अ 


उत्तर: 


अ.जा. ७११ 


१ - ब 


१ - अ - नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग ( महिला) 
१ - ब - सर्वसाधारण 


अ.ज.२५१ 


पूर्व : 


उत्तर पश्चिम कोप-यापासून मौजा बिबी शिव पासून 
ते पिंपळगाव शिवेने सरळ 
मेश्राम नगर मधील श्री . अत्तरभाई यांचे घरापासून 
पूर्वदिशेने श्री . विनोद चौधरी , श्री . सानु फ्रान्सीस 
यांचे 

घरापासून रेल्वे मार्ग ओलांडून श्री . फुलझेले 
यांचे घर ते श्री . बबन सोनवने ते पूर्व दिशेने 
श्री . कांबळे यांचे घर ते दक्षिण दिशेने श्री . हरिभाऊ 
मोरे यांचे घर नंतर श्री . बरोचीया यांचे घर ते मुख्य 
राज्य महामार्गावरील कमल हॉटेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


दक्षिण : 


मुख्य राज्य महामार्गावरील कमल हॉटेल पासून 
पश्चिम दिशेने श्री . आंबटकर यांचे घर पूढे एकरे 
हार्डवेअर त्यापुढे डॉ . भोयर यांचे घर ते राज्य 
महामार्गाने पुढे रावी पेट्रोल पंप त्यानंतर महाराष्ट्र 
राज्य विद्युत महामंडळ त्यानंतर पुढे राज्य महामार्गाने 

बालाजी सेलीब्रेशन ते पुढे धामनगाव शिवेपर्यंत . 
पश्चिम : - राज्य महामार्ग धामनगाव शिवेपासून ते उत्तर दिशेने 

बिबी शिवपर्यंत . 


२ 


- 


२ ९ ४७, 


२ - अ 


उत्तर: 


अ.जा. ८७२ 


२ - ब 


दिशेने लखमापूर 


२- अ - अनुसूचित जाती 

( महिला) 
२- ब - नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग 


अ.ज.४११ 


: 


प्रभाग क्र . १ च्या उत्तर, पूर्व कोप-यापासून उत्तर 

शिवेपर्यंत . 
पूर्व सर्व्हे नं . ३७ लखमापूर शिवेपासून पूर्व दिशेने सर्वे 

नं . १०२ मधील रेल्वे रस्ता ओलांडून सरळ सर्व्ह 
नं . ११३ लगतचा राज्य महामार्ग रस्ता ओलांडून 
सर्व्हे नं . ११४ ला लागून सरळ थुट्रा व देवाडा . 

जिवती मार्गे जाणा - या रस्त्यापर्यंत . 
दक्षिण थुट्रा व देवाडा मार्गापासून पश्चिमेकडे मुख्य मार्गाला 

लागून मानिकगड कारखान्यात जाणारा रस्ता 
ओलांडून गोपालपूर रोडवरील सार्वजनिक 
शौचालयापासून श्री . पाचभाई यांचे दुकानापासून 
मानिकगड चौकातील रेहान ढाबापर्यंत पुढे उत्तरेकडे 
रौनक आरकेड पुढे श्री . बालसनीवार पासून मुनिर 
यांचा ढाबा नंतर 

राजूरा , 

कोरपना राज्य महामार्ग 
ओलांडून श्री . पापय्या पोन्नमवार यांचे जुने 
दुकानापर्यंत नंतर जूना लखमापूर रस्ता ओलांडून 
भारत पेट्रोलपंप ( शास्त्रकार) नंतर पुढे समाधान 
पुर्तीबाजार ते पुढे डॉ . हिरादेवे, झुल्लुरवार दुकान 
त्यानंतर पुढे जयस्वाल यांचे प्लॉट पर्यंत कमल 
हॉटेल पासून 

गेलेल्या रस्त्या पर्यंत . 
पश्चिम : - पश्चिम ते उत्तर दिशेने श्री . जयस्वाल यांचे प्लॉट 

पासून पुढे श्री . बळीराम गेडाम यांचे घर , श्रीमती 
लताबाई बाळकृष्ण वांढरे यांचे घर , शेख रशिद 
हुसेन यांचे घर त्यानंतर बोरकर नगर कडून येणारा 
रस्ता ओलांडून श्री . रामलु 

परचाके यांचे घर ते 
सरळ पश्चिम दिशेने श्री . संतोष करदोळे यांचे घर, 
श्री . भारत ताकसांडे यांचे घर त्यानंतर L & T रोड 
जाणारा रेल्वे मार्ग ओलांडून मेश्राम नगर मधील 
श्री . सचिन धनवलकर पासून पुढे श्री . पिपरे ( सर्व्ह 
नं . १६ मधील ) यांचे घर ते पुढे पिंपळगाव शिवेपर्यंत . 
उत्तर , पूर्व कोप-यातील राज्य महामार्गालगत स्टेट 
बँकेकडे जाणा - या लगतचे श्री . उमाकांत शेलोकर 
यांचे घरापासून बस स्थानकापासून कन्यका नागरी 
बँक , सागर लॉज पुढे आस्वले कॉम्पलेक्स त्यानंतर 
महावीर गॅलरी पासून राकृष्ण हॉटले पर्यंत . 


३ - अ 


उत्तर: 


३०२ ९ , 
अ.जा.३९ ७ 


३ - ब 


३ - अ - नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला) 
३ - ब - सर्वसाधारण 


अ.ज. १ ९ ७ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९/ अग्रहायण ९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


पूर्व 


... 


उत्तर , पूर्व कोप-यातील रामकृष्ण हॉटेलपासून वृंदावन 
ते पुढे मानिकगड कडे जाणा - या रस्त्यालगत ATM 
समोरील जिजामाता आश्रम पर्यंत . 


यांचे घर , 


दक्षिण : 

पूर्व, दक्षिण कोप-यातील जिजामाता आश्रमपासून 
रमाकांत कोमावार यांचे घर पुढे PWD कार्यालय 
त्यानंतर अचानक चौकातील माता मंदिर पुढे स्वाती 
गारमेंटस पासून पुढे राधीका इलेक्टीकल्स पासून 

पुढे श्री . बळवंत शिंगाडे यांचे हॉटेलपर्यंत . 
पश्चिम : 

दक्षिण , पश्चिम कोप- यातील शिंगाडे यांचे हॉटेल , 
श्री . फारुक कादरी यांचे घरापासून ते डॉ . गावंडे 
यांचे घरापर्यंत नंतर आतून पूर्वदिशेने शेख गफार 
यांचे घर ते पूर्व दिशेने श्री . संभा गानफाडे यांचे 
घर ते पुढे बोंडे ठेकेदार यांचे घर त्यानंतर रस्ता 
ओलांडून श्री . सातभाई यांची खाली जागा ते सरन 
सॉ मिल श्री . प्रफुलचंद डे पासून पुढे श्री . पांडुरंग 
घटे यांचे दुकान ओलांडून श्री . माटे यांचे घर 
श्री . कन्नमवार सर यांचे घर ते पुढे शासकीय 
गोडावून त्यानंतर रस्ता ओलांडून जिल्हा परिषद 
शाळेची मागील बाजू श्री . मधुकर 
श्री . आनंदराव शेगावकर यांचे घर ते पंचशिल 
ध्वजापासून ते बाबा आपटे यांचे घर ते 
श्री . निळकंठ पेंदारे यांचे घर ते इरफान अली 
लियाकम अली यांचे घर ते पुढे डॉ . सहारे दवाखाना 
ते पुढे उमाकांत शेलोकर यांचे घरापर्यंत . 
शेडमाके चौकातील झाडे कृषी केंद्र ते राजुराकडे 
जाणारा राज्य महामार्गाला लागून रजा हार्डवेअर 
ते श्री . गुंडावार यांचे दुकान ते मधुबन बेकरी ते 
पूर्वदिशेने भारतीय स्टेट बँक ते श्री . सुरेश मुन 
यांचे दुकान व त्यासमोरील गावात जाणारा रस्ता 
ओलाडून श्री . सातपूते यांचे घर ते श्री . अमोल 
कांबळे यांचे घर ते श्री . पुंडलिक डोंगरे यांचे घर 

पुढे श्री . सिताराम नैताम यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : श्री . सिताराम नैताम यांचे घरापासून श्री . हिरादेवे 

यांचे घर पुढे श्री . प्रल्हाद आडकिने यांचे घर ते 
पुढे खरवडे यांचे दुकाने तेथून पुढे श्री . बावनकर 
सर यांचे घर ते श्री . विक्की उरकुडे यांचे घराकडे 
जाणारा रस्ता ओलांडून श्री . मोतीराम पवार यांचे 

घर पुढे श्री . गुलाबराव वैद्य यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण : श्री . गुलाबराव वैद्य यांचे घरापासून 

श्री . बंडूजी 
कोल्हेकर, श्री . श्रावण हनुमंते यांचे घर नंतर माता 
मंदिर श्री . साईनाथ मेश्राम यांचे घर नंतर विमलबाई 


४ 


- 


३२८७ , 


४ - अ 


उत्तर : 


अ.जा.८२२ 


४ - ब 


४- अ- अनुसूचित जाती 
( महिला) 
४ - ब - सर्वसाधारण 


अ.ज.३१६ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४१ 


५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


पश्चिम : 


५ 


- 


५ - अ 


उत्तर: 


३१३२, 
अ.जा.१३६ 


५ - ब 


अ.ज.६२४ 


पूर्व : 


: 


अनुसूची - चालू 
( ५ ) 

( ६ ) 
उमरे यांचे घर नंतर बाजाराकडे जाणारा रस्ता ओलांडून 
डॉ लोनगाडगे यांचा दवाखाना ते श्री . सुनिल वांढरे 
यांचे घरापर्यत नंतर भारतीय स्टेट बँक रोडने सिराज 
यांचे दुकानापर्यंत नंतर आंबेडकर भवनाकडे जाणारा 
रस्ता ओलांडून सुराना यांचे घर ते आंबेडकर भवनापुढून 
श्री . बांबोडे यांचे माहनगिरबाबा मठ ते ( अनल कृषी 
केंद्र ) गोरे यांची खाली जागा पर्यंत . 
श्री . गोरे यांचे खाली जागेपासून शेडमाके चौकाकडे 
जाणा- या रस्त्यालगत तलाठी कार्यालय पुढे राज्य 
महामार्गालगतच्या शेडमाके चौकातील झाडे कृषी 
केंद्रापर्यंत . 
धामणगाव शिवेपासून कोरपना , राजुरा राज्य 

५- अ-अनुसूचित जमाती 
महामार्गाला लागून अभिनंद हॉटेल ते पुढे कॅनल ५- ब - सर्वसाधारण 
ओलांडून बापुरावजी गोरे यांची इमारत ते पुढे शेडमाके 

( महिला) 
चौकातील डाहे यांच्या इमारती समोरील गावात 
जाणा- या रस्त्यापर्यंत . 
शेडमाके चौकातील श्री . डाहे यांच्या इमारती पासून 
फुले चौकाकडे जाणारा रस्त्याने सरळ नामेवार यांचे 
घरापर्यंत त्यानंतर रस्ता ओलाडून श्री . सुरेश इटनकर 
यांचेघर ते पुढे मोनगीरबाबा मठा समोरील विहीर ते 
पुढे श्री . प्रेमदास मेश्राम यांचे घर ते पुढे श्री . रवि 
दिवसे यांचे घर त्यानंतर दुकान ते पुढे श्री . मनोज 
सातभाई यांचे घर ते वडाचे झाडाजवळील श्री . 
काळे यांचे घरापर्यंत . 
वडाचे झाडाजवळील श्री . बबन काळे यांचे घरापासून 
जुनी पाण्याची टाकी ते श्री . सुधाकर परसुटकर 
यांचे घर ते पुढे महात्मा फुले चौकातील रस्ता ओलांडून 
श्री . गुरुनुले यांचे घर ते पुढे श्री . बुधाकर चौधरी 
यांचे 

घरापासून ईरीगेशन कॅनल नागपूरे यांचे शेताला 
लागून ते सरळ घोडाम 

गुडयाचा 

सर्व भाग घेऊन 
मौजा इंजापुर शिवेपर्यंत . 
मौजा इंजापुर शिवेपासून उत्तर दिशेने धामनगाव 
शिवेच्या राजुरा, कोरपना जाणा- या राज्य 
महामार्गापर्यंत . 
इंजापूर शिवेपासून घोडाम गुडयाच्या दक्षिण दिशेने ६- अ-नागरिकांचा मागास 
मुस्लीम समाजाचे जुने कब्रस्थान पासून न.प.च्या प्रवर्ग ( महिला) 
कोंडवाडा पुढे श्री . अब्बास शेख, शेख अख्तर पासून ६-ब - सर्वसाधारण 
पुढे जुना पोलीस स्टेशन पुढे वन विभाग कार्यालय 
पासुन आंबेडकर चौकाकडे जाणारा रस्ता ओलांडून 
वडाच्या झाडापासून बालाजी बुक डेपो ते साकार 
चिट फंड ते पुढे डॉ . टोंगे याचा दवाखाना ते पुढे 
श्री . मोरेश्वर खामनकर यांचे घरापर्यंत . 


बबन 


दक्षिण 


: 


पश्चिम : 


६ 


३३८३ , 


उत्तर : 


६ - अ 
६ - ब 


अ.जा.४१५ 


अ.ज. १८६ 


ना .- एक - अ-२ ( १७२८ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९ / अग्रहायण ९, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


पूर्व : 


: 


दक्षिण : 


डॉ . लोनगाढगे यांचे दवाखान्याजवळील श्री . मोरेश्वर 
खामनकर यांचे घरापासून श्री . सोमा मुन यांचे 
दुकान ते पुढे मिना मुन पुढे सिध्दार्थ विहार ते 
श्री . पुरुषोत्तम कुईटे यांचे घर ते वडाचे झाडा कडे 
जाणारा रस्ता ओलांडून आंबेडकर पुतळापासून 
अमलनाला रस्त्याने ते गुजर झेरॉक्स ते पुढे 
श्री . दिलीप लहानगे यांचे भाजीपाला दुकानपर्यंत . 
अमलनाला रोडवरील मटन मार्केट कडे जाणा- या 
रस्त्यावरील लहानगे यांचे दुकानापासुन श्री . शेख 
सरवर यांचे घर ते पुढे आठवडी बाजारातील मोठी 
नालीने सरळ आठवडी बाजारालगत ते पुढे 
श्री . लसुनते यांचे घरापासून श्री . प्यारेलाला माली 
श्री . देरकर यांचे शेतापर्यंत नंतर प्रभाग ४ मधील 
येणा- या नालीला लागून देरकर यांच्या शेताला लागून 
श्री . रऊफभाई ( आंब्याचे झाड) यांच्या शेतापर्यंत ते 
रऊफभाई यांचे शेतातील नालीला लागून उत्तर 
दिशेने व नंतर पश्चिम दिशेने बाबर यांचे घराजवळील 
नालीपर्यंत चिंचेच्या झाडाजवळ व नंतर पुढे हनुमान 
मंदिराकडे जाणा - या पांदन रस्त्याने पारखी यांचे 
शेत सर्व्हे नं . १३४ च्या धु-याने सरळ इंजापुर शिवेपर्यंत . 
इंजापुर शिवेपासुन ते सरळ शिव धु-याने घोडाम 
गुडयापर्यंत . 
आंबेडकर पुतळ्या 

समोरील माता मंदिराकडे जाणारा 
रस्ता ( ए . टी . एम .) श्री . अरूण निमजे यांचे 
दुकानापासुन ते श्री . कोटावार यांचे दुकान ते पुढे 
नरेश टॉकीज कडे जाणा - या रस्त्यापर्यंत . 


पश्चिम 


: 


७ 


२८५८ , 


७ - अ 


उत्तर : 


७- अ- अनुसूचित जाती 
७- ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 


अ.जा.६५३ 


७ - ब 


अ.ज .१९ ३ 


पूर्व 


नरेश टॉकीज कडे जाणा- या लगतच्या कन्यका 
टॉकीज पासून (पोटदुखे) ते सर्व्हे नं . १२४/३ चे 
ओपन स्पेस मधील जिल्हा परिषद शाळा ( नविन ) 
ते श्री . वडस्कर , राजु कांबळे, शेख अब्दुल ( मडपाचे) 
अरमान शहा. शामराव वाघमारे ते अमलनाला रस्ता 
मार्गापर्यंत ते अमलनाला रोड ओलांडून श्री . नरेदुलवार 
यांचे दुकान ते श्री . बंडु शेरकी यांचा पानठेला ते 
पुढे पोवाडकर यांचे घर ते पुढे अमलनाला मार्गाने 
सरळ हनुमान गुडयाकडे जाणा- या कॅनल पर्यंत . 
अमलनाला जीवती जाणा - या कॅनल 

पासुन 

सर्व्ह 
नं . १२९ चे दक्षिण दिशेच्या कॅनल ला लागून सरळ 
सर्व्हे नं . १३६ च्या धु-याने सरळ पाण्याच्या टाकीकडे 
पुढे इंजापुर शिवेपर्यंत . 
इंजापुर शिवेपासुन पुढे उत्तर दिशेने गोपाल मालपणी 
यांचे शेत सर्व्हे नं . १३५ च्या धु -याला लागून 


दक्षिण 


: 


पश्चिम : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४१ 


७ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


श्री . दरेकर यांच्या शेताला लागून सरळ मोठ्या 
नालीने शेख खाज्याभाई यांचे घरापर्यंत ते पुढे शेख 
खाज्या भाई यांचे जुने क्लब पर्यंत ते पुढे मोठ्या 
नालीने आठवडी बाजाराच्या जागेला लागून मटन 
मार्केट कडे जाणा- या रस्त्यापर्यंत रस्ता ओलांडून 
शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत . 
नरेश टॉकीज कडे जाणा- या रस्त्यापासून श्री . चौधरी 
यांचे घर पुढे श्री . शर्मा यांचे घर ते पुढे स्वामी 
समर्थ कॉमप्लेक्स त्यानंतर पुढे पोलीस स्टेशन 
समोर मानिकगड कंपनी चे गेट ते पुढे लागून 
देवाडा मार्ग जाणा - या रस्त्याला लागून मानिकगड 
कंपनीचे संरक्षण भिंतीला लागून गोपालपुर थुट्रा 
चौकापर्यत . 


८ 


- 


४६७७ . 


८ - अ 


उत्तर : 


अ.जा.४५३ 


८ - ब 


अ.ज .४७३ 


८ - क 


८ - अ- अनुसूचित जमाती 
( महिला) 
८ - ब - नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग 
८ - क - सर्वसाधारण ( महिला) 


पूर्व 


: 


गोपालपुर , थुट्रा चौकापासून देवाडाकडे जाणा- या 
रस्त्याने मानिकगड कंपनीच्या संरक्षण भिंतीला लागून 
थुट्रा व गोपालपुर शिवेला लागून तसेच बैलमपूर 
शिवेला लागून गडचांदूर कडून अमलनाला मार्गे 
जाणा - या जिवती रस्त्यापर्यंत . 


दक्षिण : 


पश्चिम 


: 


बैलमपूर शिवेपासून अमलनाला मार्गे जिवती जाणा- या 
रस्त्याच्याकडेने सर्वे नं . १८६ व नाला लागून 
सर्व्हे नं . १३ ९ पर्यंत . 
सर्व्हे नं . १३९ पासून मानोली शिवेने सरळ जामणी 
शिवेपर्यंत मानोली शिवेने पुढे सर्व्हे नं . २१८ पासून 
सर्वे नं . २५६ च्या हद्दितून 

पुढे सरळ सर्वे 
नं . १३६ , १३७ ला लागून अमलनाला कॅनलाच्या 
दिशेने बिर्ला मंदिराच्या पायथ्याला लागून अमलनाला 
जिवती मार्गाने सरळ ईरीगेशन रेस्ट हाऊस नंतर 
मानिकगड गेट आदर्शहिंदी शाळा त्यानंतर अमलनाला 
रस्त्याच्या कडेने ईरिगेशन कॉलनीला लागून सरळ 
श्री . राकेश महाडोळे यांचे घर ते श्री . महादेव 
जयस्वाल यांचे घर ते पुढे घुले यांचे घर ते बोरींग 
पासून 

शेख रिजवान शेख जमाल यांचे घर ते पुढे 
श्री . पांडू यांचे घर ते पुढे श्री . धर्मापाल जोगी यांचे 
घर ते पुढे सोयेब किराणा स्टोर्स ते दिलीप आसुटकर 
ते पुढे नरेश टॉकीजकडे जाणारा रस्ता ओलांडून 
पी . डब्ल्यू. डी . समोरील श्री . चौधरी यांचे घरापर्यंत . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ . 


डॉ . कुणाल खेमनार , 
जिल्हाधिकारी, 

चंद्रपूर . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३० , २०१९/ अग्रहायण ९ , शके १९ ४१ 


HTT 9-31 (37841. ) (71. g . g .) H. 911. 27., 37.56.907 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on meby Order No.SEC -N.P.- 2019 - C.N.-07-0-6 , Date 25th September 2019 of 
the State Election Commission Maharashtra , the Collecter of Chandrapur districtporposes to make the following draft 
order under sub - section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayatand Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter referred to as the said Act) to fix for the Gadchandur Municipal 
Council the number and the extentof the wards into which the said Municipal area shall be divided and to specifiy the 
wards reserved for Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including 
Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of the Citizens) as the 
case may be, as shown in the Schedule to the draft order of the residents of the Gadchadur Municipal Council Consid 
ering the objection received by me in respect of the said draft order. I, Kunal Khemnar, the Collector of Chandrapur 
district in exercise of the powers conferred on meby sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, Hereby make the 
follwoing order namely :- . 


ORDER 


No. Desk - 10 -UD - B - 45-2019. 


Whereas, the Divisional Commissioner and Regional Director of Municipal Administration ,Nagpurbyhis Order 
No.MUN - 19 (3 ) CR - 273-2019 , Dated 27th November 2019 , has fixed for the Gadchandur Municipal Council the number 
of Councilors to be elected and the Number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for Women belonging to the Sched 
uled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below 


( 1 ). The number of Councilors to be elected .. 


17 


(2 ). The number of seats to be reserved , 


( a ) For the Scheduled Castes 


03 


( b ) For the Scheduled Tribes 


02 


( c ) For the Backward Class of Citizens 


05 


( 3 ). The total number of seats to be reserved for Women ( including the number 


09 


of seats to be reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 


Tribes and Backward Class ofCitizents ) . 


(4 ). Outof seats at Serial No. ( 3 ), the number of seats reserved for Women belonging 


to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 


from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes 


and Backward Class of Citizens as shown in item at serialnumber 2 (a ), (b ) and (c ) 


respectively , and as under : 


( a ) For the Scheduled Castes 


02 


(b ) For the Scheduled Tribes 


01 


( c ) For the Backward Class of Citizens 


03 


(5 ). Number of the seats reserved for Women ofGeneral Category (Number of 


seats at Serial No. ( 3 ) Minus number of seats at serialnumber ( 4 )) 


03 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४१ 


९ 


2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me. By Order No.SEC -N.P.- 2019 - C.N. -07-0-6 , Date 
25th September 2019 , of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub -section ( 1) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah.XL. of 1965 ). 1, Kunal 
Khemnar, the Collector of Chandrapur District, hereby fixed the number and extent of the wards into which the said 
Municipal Council area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , and Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to this order . 


SCHEDULE 


Seat 


Ward 
No. 


Name of 
The Ward , 


Description of Boundary of the Ward 

(North , East, South , West) 


No. 


TotalWard 
population , 
SC Category 

Population , 
ST Category 
Population 


Reservation 
Category, SC , ST, 
BCC , Women in SC , 
ST, BCC Category 


if any 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


3442 


1 A - Reserved for 


1 -A North— North South From Moja Bibi Shiv to 
1 - B 

Pimpalgaon Shiv. 


SC - 711 , 


BCC (Women ) 


ST- 251 


East 


1 B-General 


Shri. Atarbhai s house to east by 
Shri. Vinod Choudhary , San 


Francisco s house across the rail 


way line to Shri. Fulezle s home to 


Mr. Baban Sonawan Shri. From 


Kamble s house to the south , Shri. 
Haribhau More s house was later 
visited by Shri. Baruchia s house will 
be thekamalhotel on the main state 
highway 


South— From the lotus hotel on the main 


state highway to West. Front of Dr. 


Ambatkar house then Dr. From 


Bhoyar s house to State Highway , 
Ravi Petrol Pump followed by 
Maharashtra State Electricity Cor 
poration , followed by State Highway 
from Balaji Celebration to 
Dhamangaon Shiv. 


West- From Sate Highway Dhamangaon 

Shiv to North to Bibi Shiv . 


1. -305-37-3 ( 962C ). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९ / अग्रहायण ९, शके १ ९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


2 


2947 


(4 ) (5 ) 

(6 ) 
2 -A North— the North , east of ward 1 , to 2 A - Scheduled Caste 

(SC ) (Women ) 
2 - B Lakhmapur Shiv. 

2 B - BCC 


SC - 872 


ST - 411 


East , Survey No. 37 Eastward from 

Lakhmapur Shiv. Directly crosses 
Railway Route 102 into State Route 
113 , crosses State Highway Route to 
SurveyNo. 114 , and straightto Thutra 
and Dewada , the road leading to Jivati. 


South— From the public toilets on Gopalpur 

Road , crossing the road leading to 
Manikgad Factory , crossing themain 
road west of Thutra , Devada road , 
From Pachbhai s shop to Rehan 
Dhaba in Manikgad Chowk , further 
north to Raunak Arcade , After the dasa 
of Munir from Balasniwar, Rajura , 
across the Korpana State Highway, 
Shri. Bharat Petrol Pump ( scientist) 
crossing the old Lakhmapur road till 
Papaya Ponnamwar s old shop . 
Dr. Hiradewe, Jhulurwar shop followed 
by Jaiswal s plant upto Kamal Hotel 
road . 


West- From west to north , Shri. Jaiswal 

plant, Shri. Ballyram Gedam s house . 
Mrs. Latabai Balakrishna Vandhare s 
house , Sheikh Rashid Hussein s 
house , then cross the road coming 
from Borkar town , From the house of 
Ramlu Parachake directly west to 
Shri. Santosh Kardole s house , Shri. 
Bharat Takasande s house willbe fol 
lowed by the L & T road crossing the 
railway line between Shri. From 
Sachin Dhanwalkar to Shri . From the 
house of Pipre ( Survey No. 16 ) till 
further to Pimpalgaon . 


3 


3029 


SC - 397 


3- A North— From Shri.Umakant Shilokar s house 3 A - BCC (Women ) 

to bus station Kanyika Nagari back , 3B - General 
3 - B 

Sagar Lodge next to Aswale complex 
from Tainankar Mahavir Gallery to 
Ramakrishna Hotel. 


ST- 197 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४१ 


99 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


East- North , from Ramakrishna Hotel on the 

east corner to Jijamata Ashram in 
front of ATM next to road from 
Vrindavan to Manikgad . 


South- From PWD office next to Ramakant 

Komawar s house from Jijamata 
Ashram in east, South corner, then 
Mata Temple in Chaka, from Swati 
Garments and from Radhika 
Electricals , To Balwant Shingade 
hotels . 


West- Shingade Hotel in the south , west 

corner, From the house of Farooq 
Qadri, the east to the house of 
Gawande , then from the east to the 
house of Sheikh Ghafar, to the east, 
Sambha Ganfade house to the Bonde 
contractor s house , then across the 
road , Shri. Satbhai open land to Sa 
ran Saw Mill. From Prafulchand Day 
to Shri. Across the shop of 
Pandurang Ghate , Shri. Mate s 
house is Shri. Kannamwar Sir s 
house to governing godown and then 
back of the Zilla Parishad School. 
Madhukar s house , Shri. From the 
house ofAnandrao Shegaonkar to the 
Panchshil flag to the house of Baba 
Apte to the house of Shri. From the 
house of Nilkantha Pendare to the 
house of Irfan Ali Liakam Ali, From 
Sahare Hospital to Umakant 
Shelokar s house . 


4 


3287 


4 - A 


SC - 822 


4 - B 


ST- 316 


North— Shademake chowk to the State High 

4 A - Scheduled Caste 
way to Rajura, From Gundawar s 

(SC ) (Women ) 
Shop to Madhuban Bakery, East to 
SBI Bank to Shri Suresh Mun his 4 B-General 
shop and crosses the road leading 
to the village , Satpute s house to 
Shri. From AmolKamble s house to 
Shri. Next to Pundalik Dongre s 
house, Shri. To the house of Sitaram 
Naitam . 


East - 


From the house of Mr. Sitaram 
Naitam , Next to Shri. Hiradeve s 
house , Shri . Prahlad Adkine house 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९/ अग्रहायण ९ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


to the next of Kharvade shop , to 
Shri. Bawankar sir s house to Shri. 
Mr.Vikki Urkude crossing the road 
towards his house to Mortiram 
Pawar s house next to Gulabrao 
Vaidy s house . 


South- House ofGulabrao Vaidya , to Shri. 

BandujiKolhekar, house of Shravan 
Hanumante , Mata Temple , Shri. 
After passing the house of Sainath 
Meshram , Vimalbai Umre s house , 
crossing the road towards Bazaar, 
Dr. Lonagadge s Hospital to Sunil 
Wandhare s house , then along 
Bhartiya State Bank Road to Siraj s 
shop , then crossing the road lead 
ing to Ambedkar Bhavan to 
Surana s house from Ambedkar 
Bhawan leading to Shri Bambode s 
Mahanagir Baba Math to ( Anil 
Krishi Kendra )Gore s open land . 


West- Shri. Gore s open land to the 

Shedmake chowk , next to Talathi 
office , then Shademake Chowk 
Agricultural Center. 


01 


3132 


5 - A 


5 A - Scheduled Tribe 

(ST ) 


SC - 136 


5 - B 


North— From Dhamangaon Shiv to 

Korpana , Rajura State Highway , 
Abhinand Hotel, then across the 
canal to Bapurawji Groe s building . 
To Shri. Dahe s building. 


5 B- General 


ST- 624 


(Women ) 


East 


Shri. Dahe building, to Phule 
Chowk leading directly to the house 
ofNamvevar and then crossing the 
road to Shri. Suresh Itankar s 
house then next to Monghir Baba 
Math well . From the house of 
Premdas Meshram , to Shri. Ravi 
Diwase s house followed by shop . 
Then leading towards Shri Manoj 
Satbhai s house to Shri Baban 
kale s house nearwad tree . 


South— Shri. Baban Kale s house to old 

water tank to Sudhakar Parasutkar s 
then across the road to Mahatma 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४१ 


१३ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


(5 ) 
Phule Chowk, Shri. Gurunule s house 
to Budhakar Chowdhary s house to 
irrigation canal near Shri Nagpure s 
field , to Straight to Injapur Shiva 

including every part of godam gudya . 
West- From Mouja Injapur Shiva to North to 

Dhamangaon Shiva to Rajura , 
Korpana State Highway. 


6 


3383 


6 - A 


SC - 415 


6 - B 


ST- 186 


North— From the old graveyard of Muslim 6 A- BCC (Women ) 

Community to MC Kondwada Injapur 6 B - General 
Shiva , to Abasa Sheikh , Sheikh Akthar 
to Old Police Station , From the 
Forest Department Office to 
Ambedkar Chowk , To Balaji Book 
Depot to Sakar Chit Fund to 
Dr. Tongay s Hospital then next to 
the house of Shri Moreshwar 
Khamankar. 


East 


Near Dr. Lonagadge , hospital, 
Shri Moreshwar Khamankar s house , 
to Soma Mun s shop to Siddhartha 
Vihar to Shri. Purushottam kuite s 
house then crossing the road leading 
to the Wad tree , from Ambedkar 
Statue to Amalnala road to Gujar Xerox 
to Dilip Lahanage vegetable shop . 


South— Mr. Lahange s shop to Mutton Market 

on Amalnala Road, Sheikh Sarwar s 
to weekly market to house of Lasunte , 
to Shri Pyarelal Mali, Shri. Derkar s 
farm followed by the incoming drain in 
Division 4 , by Derkar s farm . To the 
fields ofRaufbhai (Mango tree ) from 
the drain which is in the field of 
Raufbhai to north , then to South 
towards Babar s house , along the 
Chinch tree , and then by Pandan road 
leading to Hanuman Temple. To Injapur 
Shiv . 


7 


2858 


SC - 653 


7 - A West- From Injapur Shiva to Shiv Dhurye 7 A- Scheduled Caste 
Godam Guda . 

( SC ) 
7 - B 
North Ambedkar statue Mata Mandir Road 

7 B -General(Women ) 
Arun Nimje s shop to Shri Kotawar s 
shop to Naresh Talkies Road . 


ST- 193 


East- From Kanyaka Talkies on the way to 

Naresh Talkies to Zilla Parishad 


7.-305-37-8 ( 902C ). 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१९/ अग्रहायण ९ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


(5 ) 
School (New ) in open space of Sur 
vey No. 124/3 , Vadaskar, Raju 
Kamble , Sheikh Abdul ( Madpache ) 
to Arman Shah , Shamrao Waghmare 
to Amalnala Road , From Shri Bandu 
Sherki s Pan Shop to Pawadkar s 
house to the canal to Hanuman Gudi 
on the way to Amalnala . 


South— Amalnala to Injapur Shiv . 


West , GopalMalpani s farm to Darekar s farm 

up to Shaikh Khajibhai s house , 
straight to up along the big drain , up 
to Sheikh Khajya Bhai s old club . 


8 


4677 


8 - A 


SC - 453 


8 - B 


ST- 473 


8 - C 


North— Naresh Talkies , Shri. Chaudhary s 8 A- Scheduled Tribe 

house next to Sharma s house to (ST) (Women ) 
Swami Samarth Complex to Police 

8 B- BCC 
Station . 

8 C - General (Women ) 
East , Gopalpur, Thutra chowk to Devada 

road Manikgad Compay protection 
wall. 


South— From Bellampur Shiva to Amalnala to 

Survey No. 186 and No.Up to 139 . 


West- Survey No. From 139 , to Manoli Shiv 

to jamni shiv to Amalnala , following 
canal towards Birla Temple , following 
Amalnala to the living path directly to 
Irrigation Rest House , to Manikgad 
Gate Adarsh Hindi School and then 
to Amalnala by road. To Rakesh 
Mahadole , Mahadev Jaiswal to the 
house of Ghule next to the house of 
Sheikh Rizwan Sheikh Jamal to Shri. 
Pandu s house to Shri. Dharmapal 
Jogi s house , to Soyeb Grocery 
Stores to Dilip Asutkar, To Naresh 
Talkies , crosses PWD . To 
Chaudhary s house . 


Chandrapur : 
Dated the 29th November 2019 . 


DR . KUNAL KHEMNAR , 
Collector, Chandrapur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


